मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य 
संस्थांमधील ४०३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २९ जून, २०२०. 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक :संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.३१.०३.२०२०. 

२) शासन , वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-१२.०२.२०२० 

३) सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे- 
४/०१ अस्थायी पद/५१६-१७/२०, दिनांक ०९.०३.२०२० 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र  क्रमांक-संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र.”अस्थाईपदेनागपूर/२९१५-१७/२० दि.१७.०३.२०२०. 

५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र.१५६/अस्थाईपदेठाणे/२९१२-१४/२० दि.१७.०३.२०२० 

६) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 
क्र./अस्थाईपदेपुणे/३३४९-५१/२० दि.११.०५.२०२० 

७) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४/नस्ती 

क्र./अस्थाईपदेरत्ना/३३५२-५४/२० दि.११.०५.२०२० 

संचाळक, आरोग्य सेवा , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/माआ/टे-४ 

/अस्थाईपदबीड/२९१८-२०,दि.१७.०३.२०२०. 

शासन निर्णय :- 

मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ४०३ अस्थायी पदांना दि. १.१०.२०१९ ते 

दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर वित्त विभागाने शासन परिपत्रक ३१ 

मार्च, २०२० नुसार कोविड-१९ या आजारामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणीमुळे वित्त 

विभागाकडून सर्व विभागांच्या अस्थायी पदांना दिनांक ३१ मे, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


& 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 34 


होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळयाने उपरोक्‍त अ.क्र. ३ ते ८ येथील 
पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मानसिक 
आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ४०३ अस्थायी पदांना दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

अ.क्र लेखाशिर्ष 

षि मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११० (६)- मनोरुग्णालये 
(२२१० ०२१७)” ०१-वेतन 
२ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 


आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०५) (०१)- मनोरुग्णालये (२२१० 
०२१७)” ०१-वेतन 

४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८११२७५२१७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9470 
3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869F 
a a V e a2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f 
,cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2020.06.29 16:03:03 +05'30' 
(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठटपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- ३अ 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ,लातूर . 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, लातूर. 

८. वैद्दकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर/ठाणे/पुणे/रत्नागिरी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ठाणे/पुणे/रत्नागिरी/लातूर/मुंबई 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठटपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- ३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३अ 
दिनांक - जून,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अनु | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
| आरोग्य सेवा ; | सहाय्यक संचालक (मा.आ)) 
आयुक्तालय, मुंबई एकूण पदे - १ 
यांच्या 
अधिपत्याखालील 
राष्ट्रीय मानसिक 
आरोग्य 
कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील अस्थायी 
पद 
२ | प्रादेशिक ३७५ ।३१५ ।१)मनोविकृती चिकित्सक-१, २) वैद्यकिय 
मनोरुग्णालय, अधिकारी-२, ३) वरिष्ठ लिपिक-१, x) 
नागपूर व्यवसाय उपचार तज्ञ-१, ५) परिसेविका-२, 


६) अधिपरिचारीका-८, ७ प्रमुख पुरुष/स््री 
परिचारीका-१, ८) प्रथमश्रेणी परिचर-५, ९) 
पुरुष/सत्री परिचर-३६, १०) स्वयंपाकी-३ 


एकूण पदे - ६० 
३ प्रादेशिक ७२३ |५८९ १) मनोविकृती चिकित्सक-१, २) वैद्यकिय 
मनोरुग्णालय, ठाणे अधिकारी-४, ३) व्यवसाय उपचार तज्ञ-२, ४ 


मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता-२, ५ 
औषधनिर्माता-१, ६) वरिष्ठ लिपिक-१, ७ 
कनिष्ठ लिपिक-४, ८) वाहन चाळक-१, ९ 
मनोरुग्ण तज्ञ परिचारीका-५, Yo 
परिसेविका-४, ११) अधिपरिचारीका-१८, १२ 
पुरुष परिचर श्रेणी एक-६, १३) स्री परिचर 


WS owe He म. या. त्र 


पृष्ठ८पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 33 


अनु | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
श्रेणी एक-५, १४) पुरुष परिचर-४०, १५) स्त्री 
परिचर-३२, १६ लॉण्ट्रीचालक-७, १७) 
नाभीक-१ 
एकूण पदे-१३४ 
४ | प्रादेशिक ९५४ ।८७९  |१) वैद्यकिय अधिकारी-५, २) मनोविकृती तज्ञ 
मनोरुग्णालय, पुणे परिचारीका-६, ३) परिसेविका-५, ४) व्यवसाय 
उपचार तज्ञ-२, 4) मनोविकृती सामाजिक 
कार्यकर्ता-२, ६ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१, ७) 
अधिपरीचारीका-२०, ८) वरिष्ठ लिपिक-३, ९) 
कनिष्ठ लिपिक-५, १० प्रमुख पुरुष/स््री 
परिचर-२, ११ वाहन चालक-१, १२) 
पुरुष/स्री परिचर श्रेणी एक-१५, १३) 
स्वंयपाकी-७, १४) शिपाई-१ 
एकूण पदे ७५ 
५ प्रादेशिक १४४ | १४० १) परिसेविका-१, २) अधिपरिचारीका-१, 3) 
मनोरुग्णालय, पुरुष/स्री परिचर श्रेणी एक-२ 
रत्नागिरी एकूण पदे-४ 
६ ।१०० खाटांचे वृध्दत्व | १२९ नियमित पदे- 
आरोग्य व मानसिक १) वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ-१ 
आजार केंद्र, २) वैद्यकीय अधिकारी 'छास््रक्रिया asi, 
अंबेजोगाई जि. बीड (निवासी शल्य चिकित्सक), गट-अ-१ 
3) वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व प्रसुती तज्ञ), 
(निवासी वैद्यकीय अधिकारी), गट-अ-१ 
४) वैद्यकीय अधिकारी (बधीरीकरण शास्त्रज्ञ) 
,गट-अ-२ 
५ वैद्यकीय अधिकारी  (भिषक 
areas), Prat वैद्यकीय अधिकारी), गट-अ- 
१ 
६) चिकित्सालयीन सहायक मानसोपचार 
तज्ञ, गट-अ-१ 


पृष्ठटपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 33 


अनु 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


७ वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग्य तज्ञ) गट- 
अ-१ 
८) वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्य चिकित्सक), 
(वैद्यकीय अधिकारी फिरते नेत्रोपचार पथक), 
गट-अ-१ 
९) वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्षो, 
(अपघात वैद्यकीय अधिकारी) गट-ब-४ 
१०) दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब-१ 
११ वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब-१ 
१२) कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क-१ 
१३) प्रशासकीय अधिकारी, गट-क-१ 

) 

) 


१४) सहायक अधिसेविका, गट-ब-१ 

१५) परिसेविका-५ 

१६) अधिपरिचारीका-११ 

१७) वरिष्ठ लिपिक, गट-क-१ 

१८) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक, गट-क-१ 
) 
) 


१९) रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क-१ 
20) औषध निर्माण अधिकारी, गट-क-१ 
29) भांडार तथा वस्त्रपाळ, गट-क-१ 
काल्पनिक pares पदे- 
२२) अधिपरिचारीका -१६ 
२३) आहार तज्ञ-१ 
२४) रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ-१ 
24) क्ष-किरण तंत्रज्ञ-२ 
२६) ई.सी.जी.तंत्रज्ञ-१ 
२७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-२ 
) 
) 
) 
) 


२८) भौतिकोपचार तज्ञ-१ 

२९) औषध निर्माण अधिकारी-२ 
30) प्रयोगशाळा सहाय्यक-३ 
39) बाह्यरुग्ण सेवक-१ 


पृष्ठटपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 33 


अनु | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 


32) अपघात विभाग सेवक-२३ 
३३) रक्‍तपेढी परिचर-१ 
३४) शास््रक्रियागृह परिचर-२ 
३५) वर्णोपचारक-१ 
३६) कक्षसेवक-१० 
३७ शिपाई-२ 

३८) कनिष्ठ लिपिक-१ 

३९) बाह्य रुग्ण लिपिक-२ 

काल्पनिक अकुशल पदे- 

Yo) सफाईगार-३ 

विशेष कक्षातील पदे 

अ) मनोविकृती चिकीत्सा कक्षातील पदे- 

४१) मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ 

४२) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, गट- 
क-१ 

४३) मनोविकृती परिचारिका, गट-क-२ 

४४) समोपदेष्टा-१ 

४५) परिसेविका, गट-क-१ 

४६) अधिपरिचारिका, गट-क-३ 

ब) काल्पनिक कुठल पदे- 

४७) अधिपरिचारिका, -३ 

४८) कक्षसेवक -४ 

क) काल्पनिक अकुशल पदे- 

४९) सफाईगार -४ 

अंधत्व निवारण कक्षासाठी काल्पनिक कुशल 
पदे 

५० नेत्रशल्य चिकित्सक, गट-ब-१ 

५१ नेत्रशाल्य चिकित्सा अधिकारी -१ 

५२) अधिपरिचारिका, गट-क-२ 

काल्पनिक अकुशल पदे 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१४१/आरोग्य- 33 


अनु 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


५३) परिचर -२ 

५४) कक्ष सेवक, वर्ग ४ -२ 

अपंग पुनर्वसन केंद्रासाठी पदे 

नियमीत पदे 

५५) आक्युपेहान थेरपीस्ट, गट-क-१ 

५६) मदतनीस -१ 

आयुष विभाग काल्पनिक पदे 

५७) वैद्यकिय अधिकारी (आयु बी.ए एम. 
एस.-१ 

५८) वैद्यकिय अधिकारी (होमी) बी.ए एम. एस. 
-१ 

५९) वैद्यकिय अधिकारी (युनांनी) बी.यू. एम. 
एस. -१ 

६० फार्मसीस्ट, डी. फार्म-१ 

६१) योगा व नेचरो पॅथिस्ट, पदवी धारक-१ 
एकूण पदे - १२९ 


एकूण 


२३२६ 


१९२३ 


४०३ 


पृष्ठ८पैकी८ 


